राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेसाठी उघडलेल्या स्वीय 
प्रपंजी लेखा खात्यात (PLA) योजनेंतर्गत प्राप्त होणारा 
केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी जमा करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०११/प्र.क्र.५७/राकृवियो कक्ष, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : १४ मार्च, २०१९ 


संदर्भ : 
१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि १००७/प्र.क्र.४०/राकृवियो कक्ष, दिनांक ३१/०५/२००८ 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि २०११/प्र.क्र.५७/राकृवियो कक्ष, दिनांक २९/०३/२०१२ 


प्रस्तावना : 

कृषि व कृषि संलग्न क्षेत्राचा विकास दर ४% साध्य करण्याकरिता सन २००७-०८ मध्ये केंद्र शासनाने १००% 
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सुरु केली होती व सन २०१५-१६ पासून ही योजना योजना केंद्र व राज्य 
शासनाच्या च्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी कृषि विभाग समन्वयक विभाग 
असून या योजनेंतर्गत कृषि व कृषि संलग्न विभागांच्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देण्यात येते (कृषि, पशुसंवर्धन, 
दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय, जलसंधारण, सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग इ. विभाग). या योजनेंतर्गत विविध 
विभागांना निधी वितरीत करण्याची गरज लक्षात घेऊन वित्त विभागाच्या सूचनेनुसार प्रथमत: प्रधान सचिव (कृषि), कृषि 
व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या पदनामाने संदर्भाकित दि.३१/५/२००८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये योजनेसाठी 
स्वतंत्र स्वीय प्रपंजी लेखा खाते (PLA) उघडण्यात आले होते. तदनंतर सदर स्वीय प्रपंजी खाते बंद करून संदर्भाकित 
दि. २९/०३/२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे नावे स्वीय प्रपंजी खाते 
उघडण्यात आले आहे, या शासन निर्णयात “केंद्र ञासनाच्या कृषि मंत्रालयाकडून राष्ट्रीय BIS विकास योजनेकरिता 
प्रापत होणाया निधी वगळता अन्य कोणताही निधी या स्कीयप्रपंजी लेख्यामध्ये जण करण्यात येऊ TA” SAM अट विहित 
करण्यात आली होती तथापि, सन २०१५-१६ पासून सदर योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या 
प्रमाणात राबविण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, सदर स्वीय प्रपंजी लेखा खात्यामध्ये केंद्र हिस्स्याच्या निधीबरोबर 
राज्य हिस्स्याचा निधी जमा करण्यास मंजूरी देण्याच्या अनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 


१. संदर्भाकित कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि २०११/प्र.क्र.५४७/राकृवियो कक्ष, दि. २९/०३/२०१२ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ मधील अट क्र. १ सुधारित करून खालीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहे: 


दि.२९/३/२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयातील ae) या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात येत असलेली अट 


“केद्र छायनाच्या कृषि यंत्रालयाकडुन राष्ट्रीय | “सन २०१५-१६ पासून, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत केंद्र 
कृषि विकास योजनेकरिता ATT होणारा निकी | व राज्य हिस्स्याचा ६० : ४० प्रमाणात प्राप्त होणारा निधी सदर 
वगळता अन्य कोणताही निकी या स्कीय प्रपंजी| योजनेकरिता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे नावे 
लेख्यामध्ये जगा करण्यात येऊ नये ” उघडलेल्या स्वीय प्रपंजी लेखा खात्यात जमा करावा” 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०११/प्र.क्र.५७/राकृवियो कक्ष 


2. 
३. 


उपरोक्त बदलाव्यतिरिक्‍्त संदर्भाकित दि. २९/०३/२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयातील अन्य अटी कायम राहतील. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३९/१९/कोषा-प्रशा-५, दि.०६/०२/२०१९ अन्वये व 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१ यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक TM/Ch.2/UOR/Agriculture & 
ADF. Department/209¢-98/ 9983, दि.०६/०३/२०१९ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०१९०३१४१७५५२८८७०१ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andg 


| 

Shrikant 
posta 10032, st=Maharashtra, 

Chandrakant J कळर 


i ber=d8d9626c9e038380cd235c048f20 
d7ce74cffd3a95f2ac3c192e9c991f358271 


Andge cn=Shrikant Chandrak dg 
Date: 2019.03.18 16:55:48 +05'30' 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. संचालक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी 

१०. संचालक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 

११. संचालक, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 

१२. संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 

१३. संचालक, मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१५. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१८.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

१९. सह सचिव / सर्व उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२०. सर्व अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२१.मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२२. निवड नस्ती. 


०८ ay AD :? 


es 


पृष्ठ २ पैकी 2 


